जिल्हा परिषदेच्या नागरी सेवा व पदे यांच्या संवर्गात 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणे व त्यावर निवड 
प्राधिकरणांनी निवड व शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांना नियुक्ती देणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१/आस्था ८ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
तारीख: १० फेब्रुवारी, २०२३ 
वाचा : 
१) महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ (सन 
२०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४५), दि.८ सप्टेंबर,२०२२. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः बीबीसी ११२२/प्र.क्र.१२८/१६-ब, दि.२१ 
सप्टेंबर,२०२२ 
३) सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः बीबीसी ११२२/प्र.क्र.१२८/१६-ब, दि.३१ जानेवारी, 
२०२२३ 


प्रस्तावना : 

कोविड-१९ संगर्स, जागतिक महामारी व लॉकडाऊन या कारणांमुळे कार्यालयीन उपस्थितीवर आणि 
वाहतुक व्यवस्थेवर शासनाने निर्बंध घातले होते. अत्यावश्‍यक सेवा वगळून शासकी व खाजगी कार्यालये बंद 
करण्यात आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड समित्या आणि इतर निवड यंत्रणा 
यांच्याद्वारे विहित प्रक्रिया पूर्ण करुन दि. ०९.०९.२०२० पूर्वी निवड झालेल्या/शिफारस केलेल्या उमेदवारांना 
प्रत्यक्षात नियुक्‍ती देण्यापूर्वी आव्यक कागदपत्रांची पडताळणी करुन त्यांना सेवेत नियुक्त्या देणे/रुजू करुन घेणे 
शक्‍य झाले नाही. यामध्ये उमेदवारांची कोणतीही चूक नसतांना ते नियुक्‍तीपासून वंचित राहिले. 

वरील परिस्थिती विचारात घेवून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ०९.०९.२०२० रोजी सामाजिक व 
शैक्षणिकदृष्टया मागास प्रवर्ग (एसईबीसी)आरक्षण अधिनियम २०१८ ला अंतरिम स्थगिती देण्यापूर्वी वरील वाचा 
येथील क्र.१ अन्वये महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवरांची नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ 
(सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४५) पारित करण्यात आलेला आहे. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णयानंतर संबंधित निवड प्राधिकरणांद्वारे मूळ निवड याद्या सुधारित 
करण्यात आल्या होत्या. मूळ निवड याद्यांची सुधारणा केल्यामुळे जे उमेदवार मूळ निवड याद्यांच्या तळस्थानी होते, 
असे उक्त प्रवर्गातील उमेदवार सुधारीत निवड याद्यांमध्ये येऊ seed नाहीत आणि म्हणून, ते शासन सेवेमधील 
नियुक्त्यांपासून वंचित राहिले आहेत. aan नियुक्‍तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 
करून त्यांना नियुक्‍ती देण्यासाठी महाराष्ट्र विधानमंडळाने वाचा येथील क्र.१ "महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती 
व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२" पारित केलेला आहे. सदर अधिनियमामध्ये यापूर्वीच्या 
“महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम २०२२” अन्वये निर्माण 
करण्यात आलेल्या १०६४ पदांचा समावेश आहे. त्यानुसार सदर अधिनियमान्वये यापूर्वीची १०६४ पदे व नव्याने 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१ (भाग-१)/आस्था ८ 


निर्माण केलेली ४८९ पदे अशा एकूण १५५३ पदांचा समावेश असलेली अनुसूची दाखल करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार वाचा येथील क्र.३ येथील शासन निर्णयानुसार ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषदेद्वारे 
निवड झालेल्या परंतु, नियुक्‍ती देण्यात न आलेल्या गट-क व गट-ड संवर्गातील ७० उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे 
तयार करण्यास मान्यता देण्याची तसेच, त्यांना नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन परिपत्रक : 


महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, २०२२ च्या 
अनुपालनाकरीता कलम ४(४ अन्वये शासन या अधिनियमातील तरतुदीनुसार नियुक्‍तीपासून वंचित राहिलेल्या 
उमेदवारांसाठी गट-क व गट-ड संवर्गातील पुढीलप्रमाणे अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास व नियुक्‍ती देण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


जिल्हा परिषदनिहाय ०५.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पदभरती प्रक्रियेतून बाद झालेल्या 
उमेदवारांची नावे 


दि.११.०७.२०१९ च्या शासन 
निर्णयानुसार इएसबीसी प्रवर्गातून 
न्य शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी संवर्ग 
वि दि. ०५.०७.२०२१ च्या शासन जिल्हा 
निर्णयानुसार पदभरती प्रक्रियेतून बाद 


झालेल्या उमेदवारांची नावे 


पशुधन पर्यवेक्षक पशुसंवर्धन) 


षड श्री. सुधाकर शामराव नेव्हल या 
(वि 


राजेंद्र कनिष्ट सहाय्यक(.मंत्रा) 
२ | श्री. स्वप्नील राजेंद्र पाटील al 


सामान्य प्रशासन विभाग नंदुरबार 
३ | श्री.गोपाळ भटू कतांगडे 
४ | श्री.अजय जलबा पेंढारे परिचर 
५ | श्रीमती सुनिता कोंडिबा पाटील 
६ | श्री. दिपक सु. देशमुख पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक वाशिम 
© | श्रीमतीउर्मिला संतु पाटील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहय्यक कोल्हापूर 
८ | श्री.संग्राम नानासो पाटील 
९ | श्रीमती राजक्का भानुदास जाधव आरोग्य सेवक महिला 
| 40 | ० | श्रीमती सुवर्णा वसंत घाडगे आरोग्य सेवक महिला र 
शबि १ | श्री. अनुराग जयवंत पाटील औषध निर्माण अधिकारी 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१ (भाग-१)/आस्था ८ 


जिल्हा परिषदनिहाय ०५.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पदभरती प्रक्रियेतून बाद 
उमेदवारांची नावे 
दि.११.०७.२०१९ च्या शासन 
निर्णयानुसार इएसबीसी प्रवर्गातून 
ee शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी संवर्ग जिल्हा 
दि. ०५.०७.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार पदभरती प्रक्रियेतून बाद 
झालेल्या उमेदवारांची नावे 

१२ | श्रीमती वर्षाराणी उदय मोरे औषध निर्माण अधिकारी 
१३ | श्रीमती भवर प्रभावती श्रीराम कंत्राटी ग्रामसेवक 
१४ | श्री.चव्हाण शिवाजी अरविंद 
१५ | श्री. कदम तारा उत्तमराव ह का हिंगोली 
१६ | श्री. घोंगडे मनिषा माणिक 
१७ | श्री.मोरे ward यादवराव 
१८ | श्री.मारोती कैलास केरे कंत्राटी ग्रामसेवक 
१९ श्रीमती बाळीका रामदास साळुंके आरोग्य सेवक महिला 
२० | श्रीमती स्वाती चंद्रकांत निकम आरोग्य सेवक महिला औरंगाबाद 
२१ | श्री. विनोद विठ्ठलराव डोंगरे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 
२२ | श्री. रविंद्र कल्याणराव भोरे 
२३ | श्री. नवनाथ साहेबराव सुर्यवंशी परिचर 
२४ | श्रीम. कान्होपात्रा रघुनाथ इंगळे 
२५ | श्री.गजानन मोहनराव कपाळे 
२६ | श्री.महेंद्र शांताराम तवळे कंत्राटी ग्रामसेवक 
२७ | श्रीमती सपना अरूण सपकाळ जालना 
२८ | श्री.राजेंद्र पंडीतराव फुके पशुधन पर्यवेक्षक 
२९ | श्री.वैजनाथ गंगाराम जगताप औषध निर्माण अधिकारी 
३० | श्री. विजय महादेव निंबाळकर 
३१ | श्री. विजयकुमार शिवाजी पावले परिचर ती 
३२ | श्री. पांडुरंग भागवत शेळके 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१ (भाग-१)/आस्था ८ 


उमेदवारांची नावे 


दि.११.०७.२०१९ च्या शासन 
निर्णयानुसार इएसबीसी प्रवर्गातून 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी 
दि. ०५.०७.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार पदभरती प्रक्रियेतून बाद 
झालेल्या उमेदवारांची नावे 


संवर्ग 


जिल्हा 


श्रीमती शाश्वती सुंदरराव कदम 


श्रीमती चैताली अशोक पवार 


श्री. महादेव बन्शी धुमक 


श्रीम. वर्षा सुभाष भोरे 


श्रीमती उर्मिला सुधाकर ढवळे 


आरोग्य सेवक महिला 


श्रीमती जयश्री पांडुरंग कदम 


उस्मानाबाद 


श्री.जोगदंड नितिन बाळासाहेब 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


श्रीमती भोसले पुजा TART 


श्री.लक्ष्मीकांत भगवान कदम 


औषध निर्माण अधिकारी 


श्री.काकडे नारायण शिवाजी 


विस्तार अधिकारी (कृषि) 


नांदेड 


श्री.सागर मारोती साबळे 


वरिष्ठ सहाय्यक लेखा 


गडचिरोली 


श्रीमती उज्वला प्रल्हादराव घाटगे 


कंत्राटी ग्रामसेवक 


श्रीमती वैशाली त्र्यंबकराव Taps 


श्रीमती मनिषा हनुमंत मोहिते 


आरोग्य सहाय्यक महिला 


श्रीमती अर्चना सुरेशराव विधाते 


श्री. संतोष मारोतराव ठाकरे 


कनिष्ठ सहाय्यक लेखा 


श्री.प्रविणकुमार खुझाल सोमोसे 


श्री. अजिंक्य अरविंद मोहिते 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


नागपूर 


श्री pod उमेश श्रीमंत 


श्री. देशमूख रामेश्वर अंकुञाराव 


परिचर 


श्री. उभाडे मच्छिंद्रनाथ शिवाजी 


वर्धा 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१ (भाग-१)/आस्था ८ 


उमेदवारांची नावे 


दि.११.०७.२०१९ च्या शासन 
निर्णयानुसार इएसबीसी प्रवर्गातून 
शिफारस केलेल्या उमेदवारांपैकी 
दि. ०५.०७.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार पदभरती प्रक्रियेतून बाद 
झालेल्या उमेदवारांची नावे 


संवर्ग जिल्हा 


श्री. मगर राम लक्ष्मण 


वर्धा 
श्री. दामले नामदेव विश्वनाथ 


श्रीमती हुमाड रिना देवेंद्र 


श्रीमती तवरे धरती महादेव 


श्री. अजित लहू गायकवाड 


श्री. नितिन पवन मोरे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक सोलापुर 


श्रीमती कावेरी भरत कुलट 


श्रीमती नर्मदा ज्ञानदेव ढास 


श्रीमती स्मिता रामकिसन डुकरे 


श्रीमती आझा प्रभाकर डुकरे 
आरोग्य सेवक महिला 


श्रीमती रेणुका मोठेबा घोडके 


श्रीमती सुशिला देवीदास ठोसर 


श्रीमती राधा मसुराम जाधव बुलढाणा 


श्रीमती मिना भिवसन तुपे पर्यवेक्षिका महिला 


कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (सिचन 


श्री. ज्ञानेश्वर उत्तरेश्वर ढवळे 
विभाग) 


श्री. सुनिल विठ्ठलराव देशमूख स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


श्रीमती विजयमाला बाजीराव सुर्यवंशी | (बांधकाम विभाग) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.५१ (भाग-१)/आस्था ८ 


२. वरील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या उमेदवारांना प्रत्यक्ष नियुक्‍ती देण्यापूर्वी वाचा येथील शासन 
अधिसूचना दि.८ सप्टेंबर, २०२२ तसेच शासन निर्णय दि.२१ सप्टेंबर, २०२२ व दि. ३१ जानेवारी, २०२३ अन्वये 
निर्गमित मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करून तात्काळ नियुक्ती देऊन सेवेत रुजू करून घ्यावे. 

सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२१०१३५३२११८२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VAY 
CHANDEKAR 


Vi AY DN: cn=VUAY CHANDEKAR, 


o=RURAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, ou, 

C H A N D F KA R email=vijaykant.chandekar@nic.in 
, ८ 
Date: 2023.02.10 15:59:42 +05'30' 


(विजय चांदेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 

) मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव 
३) मा.मंत्री (ग्रामविकास), यांचे खाजगी सचिव 

) मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य), यांचे खाजगी सचिव 

) मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य. 


&) अप्पर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

(9) अतिरिक्त मुख्य सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) अप्पर मुख्य सचिव (मा.व तं.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) प्रधान सचिव (लेवको), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०) प्रधान सचिव (विसु), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


११ प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गो.ते. रुग्णालय, मंबई 
१२) सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सवी 

१४ जिल्हाधिकारी (स्वी 

१6 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१६ उप आयुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय (सर्व) 

१७ उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सा.प्र.वि), जिल्हा परिषद, (सर्व) 
१८) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 

१९) निवडनस्ती (आस्था - ८) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


